श्री. एन.एम.जगताप, शाखा अभियंता, भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना अनुज्ञेय 
करावयाच्या दर्जोन्नतीच्या दिनांकात सुधारणा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना-१०१०/प्र.क्र.२७५/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई Yoo ००१. 
तारीख: १३ जुले, २०२३ 


वाचा - 
१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः आपना-१०१०/प्र.क्र।२७५/पापु- 
१५, दि. ३०.९.२०११ 

पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएस-१५८२/१५८(२१५/आय-१ दि. 
१६.४.१९८४ 

पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएस-२४८४/(१०७)/ आ-२ दि. २८.९.१९८४ 
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः आपना-१६८६/प्र.क्र. १८९६/ 
जल-५, दि. २२.७.१९९४ 

आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांचे पत्र क्र. प्रशासन/आस्था-५/ एन.एम. 
जगताप/शाखा अभियंता/सेवापुस्तक/आक्षेप/प्रक्र.४/२९३/२०२३, दि. १५.६.२०२३ 


प्रस्तावना - 

श्री. एन.एम. जगताप, शाखा अभियंता हे कनिष्ठ अभियंता पदावर दि.०७.०९.१९९२ रोजी रूजू 
झाले असून त्यांनी ३ वर्षाचा डी.एम.ई हा अभ्यासक्रम पूर्ण केळेला असल्याने त्यांना ५ वर्षाच्या सेवा 
कालावधीनंतर शाखा अभियंता दर्जा देणे अपेक्षित असताना दि. ०१.०४.१९९७ पासून शाखा अभियंता 
दर्जा दिला असल्याचे नमूद करून सुधारणा करण्याची विनंती संदर्भिय पत्रान्वये केळी आहे. त्यानुसार 
श्री. जगताप यांना शाखा अभियंता पदाचा राजपत्रित दर्जा देण्याचा दिनांक सुधारीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

दिनांक ३०.०९.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये त्यासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र. २ 
येथील श्री. एन.एम.जगताप यांच्या झाखा अभियंता पदाच्या दर्जाच्या दिनांकात खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहेत. 

सदरील arm निर्णय संदर्भिय शासन निर्णय दि. ३०.०९.२०११ मधील अटी व शर्तीच्या 
अधीनतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


— 


2 


— 


3 
8 


— 


षु 


od 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना १०१०/प्र.क्र.२७५/पापु-१५ 


क्र. कनिष्ठ अभियंत्याचे | शौक्षणिक | पदवी/३/२ कनिष्ठ शाखा अभियंता 
नाव अर्हता वर्षाची अभियंता पदाचा राजपत्रित 
पदविका | पदावरील | दर्जा देऊन नेमणूक 
नियुक्तीचा करण्यात येत 
दिनांक असल्याचा दिनांक 
a श्री. एन. एम. जगताप | डी.एम.ई ३ वर्ष । ०७.०९.१९९२ ०१.०४.१९९८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१३१२१७१७३०२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. कवा 


PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121ceceOd 
20e91/7ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5a 
352, postalCode=400032, 

=Mah 
serialNumber=1325A2533F628572438B5 


FB711C805DE49788678B97015BBOCAC9 
90E3B375423, cn=GANESH NIVRUTTI 
Date: 2023.07.13 12:48:30 +05'30 


(TST पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 

२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, (सर्व) 

३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राद्वारे) 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ नागपूर(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

६. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, (सर्व) 

७. उपअभियंता (यां.), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद (सर्व) 
८. कोषागार अधिकारी (सवी 

९. संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 

१०.निवडनस्ती, पापु-१५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


